महाराष्ट्र संवर्गातील भारतीय पोलीस सेवेतील 
अधिका-यांना सुधारीत दराने प्राथमिक गणवेश 
अनुदान, गणवेश नवीकरण अनुदान आणि किट 
भत्ता मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : गणभ ०४०९/ प्र.क्र.२/ भापोसे कक्ष 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२,दिनांक: १८ नोव्हेंबर,२०१० 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक. गणभ ०४०९/ प्र.क्र.२/ भापोसे कक्ष दिनांक:२२.०६.२०१० 


शुध्दिपत्रक :- शासन निर्णय क्रमांक गणभ ०४०९/प्र.क्र.२/ भापोसे कक्ष, दिनांक २२.६.२०१० च्या प्रस्तावनेत 
चौथ्या ओळीत रु.१४,५००/- ऐवजी रु.१४,०००/- असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शुध्दिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेब साईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०१०११२०१९०८०८००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


( Prout wd ) 


सहायक संचालक (भापोसे कक्ष) 
गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३) मा.गृहमंत्री यांचे सचिव 
४) महालेखापाल (ले.व ह.) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
५) महालेखापाल (ले.व ह.) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
६) महालेखापाल (ले.व प.) महाराष्ट्र-१, मुंबई 
७) महालेखापाल (ले.व प.) महाराष्ट्र-२, नागपूर 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, म.रा.मुंबई 
११) भापोसे अधिकारी कार्यरत असलेले सर्व कार्यालय प्रमुख 
(महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक,म.रा. यांचेमार्फत) 
१२) राज्य संवर्गातील सर्व भापोसे अधिकारी 
(महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, म.रा. uber) 
93) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील संबंधित सांविधिक व सार्वजनिक उपक्रम 
(महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक,म.रा. यांचेमार्फत) 
१४) सचिव, कार्मिक व प्रशिक्षण, कार्मिक लोक तक्रारी व निवृत्तीवेतन मंत्रालय कार्मिक व 
प्रशिक्षण विभाग नवी दिल्ली 
१५) वित्त विभाग - कार्यासन व्यय- ७ 
१६) गृह विभाग / कार्यासन - पोल-१, पोल-१अ, पोल-५अ, पोल-५ब 
१७) निवडनस्ती 


